दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२१ ते ३० सप्टेंबर, 
२०२१ या कालावधीत कर्नाल, हरयाणा येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी अँथलेटिक्स 
स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 

2098-20/CCSCSB, दि.१५.०९.२०२१. 

२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कबड़ी /२०२०-२१ 
fF .20.8.2029, 

3. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/९६९, दि.२७.०९.२०२१. 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अभानासे-३८२१/प्र.क्र.९२/क्रियुसे-२, 
दि.०९.०९.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २८ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत Hato, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा 
संघ निवडण्याकरिता प्रियदर्शनी पार्क, नेपियनसी रोड, मुंबई येथे दि. २२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी निवड चाचणी 
आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या 
विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे 
आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" 
प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,०१,८००/-(एक लाख एक हजार आठडो फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २८ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २४ 
सप्टेंबर, 2029 (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून 
देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत असतील 
त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर, २०२१ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२ 


दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशरिर्षाखाली 
असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/देनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक 
११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, 
२००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा- 
या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र 
संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 

ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून वितरीत 
केलेल्या रु. १६.०० लक्ष इतक्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९३०१५०१५७७९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar __ 0N:cN-= Swati Machukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
N an al OF MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.30 15:06:39 +05'30' 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ३८२१/प्र.क्र.१०८/क्रीयुसे-२ 


महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवाळय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


von SG O&M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ” 


दिनांक २८ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कर्ण स्टेडियम, जि. कर्नाल, हरयाणा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
अँथलेटिक्स संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव ब पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 

१ । श्री. फहाद जु. आजमो, नाही | नाही | नियतक्षेत्र अधिकारी, नियतक्षेत्र देवलापार, 
नियतक्षेत्र अधिकारी जिल्हा - नागपूर. 

२ | श्री. हेमंत वि. पांगरे, ia me वनपरिक्षेत्र कार्यालय, वडाळी, वन विभाग, 
नियतक्षेत्र अधिकारी अमरावती. 

3 श्री. विरेन्द्र रा. कर, हं a वनपरिक्षेत्र कार्यालय, बडाळी, बन विभाग 
नियतक्षेत्र अधिकारी अमरावती. 

४ | श्री. राहल म. पाटील, कोतवाल । नाही | नाही | तहसिल कार्यालय, पाचोरा, जिल्हा- जळगांव. 

Q श्री. विकास बा. माने, कोतबाल | होय | होय | तहसिल कार्यालय, मंगळवेढा. 

६ | श्री. पांडुरंग ग. कदम, शिप al ae शासन मुद्रण लेखन सामग्री संचालनालय, 

मुंबई — Woo 6०8. 
७ | श्री. पवन रा. तिजारे, शिपाई होय । होय | शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गुंज, 
तालुका- महागाव, जिल्हा यवतमाळ. 

८ | श्री. नरंद्र रमेश घ होय । होय | SM उपसा सिंचन प्रकल्प, उपविभाग क्र.५, 
सहा. कार्यकारी अभियंता कडेपूर, तालुका कडेगाव, जिल्हा सांगली 

९ | श्री. कितीकुमार भ. धस, aa ae तहसिल कार्यालय मिरज, ता. मिरज, 
तलाठी जिल्हा सांगली. 

१० | श्री. संतोष र. जाधव, होय । होय | तालुका कृषो अधिकारी कार्यालय, घाटंजी, 
कृषी सहाय्यक जिल्हा- यवतमाळ. 

११ | श्री. संतु जिवा वार्ड, होय । होय | तालुका कृषि कार्यालय, अकोले, 
कृषि सहाय्यक जिल्हा- अहमदनगर. 

१२ | श्री. इरफान जाफर शेख, होय । होय | कुकडी पाटबंधारे उपविभाग, करमाळा, 
लिपिक नि टंकलेखक जिल्हा- सोलापूर. 

१३ | श्री. विजय सं. काळे, होय । होय | तालुका कृषि अधिकारो, तालुका कृषि कार्यालय, 
कृषि सहाय्यक ता. संगमनेर, जिल्हा-अहमदनगर. 

१४ | श्री. प्रमोद तांडेल, | a संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, म.रा. मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

१५ | श्री. नारायण कि. करांडे, होय । होय | तालुका कृषि अधिकारी, अहमदनगर. 
कृषि पर्यवेक्षक 

१६ | श्री. बाबु सां. तांबे, होय । होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय, नसरापूर,उपवन विभाग, 
नियतक्षेत्र अधिकारी भोर. 

१७ | श्री. जयदीप कामत, नाही | नाही | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड श्रेणी लघुलेखक 

१८ | श्रीमती सविता बा. वाघ, ual प्न उपवनसंरक्षक यावल, जिल्हा जळगांव 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

१९ | श्रीमती श्रावणी प्र. पवार, ee oad विभागिय वन अधिकारी कार्यालय, चिपळूण, 
नियतक्षेत्र अधिकारी रत्नागिरी. 

२० | श्रीमती दिपा आर. बेलाह, नाही । नाही | वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रा.) ता. चांदुर रेल्वे, 
नियतक्षेत्र अधिकारी जिल्हा-अमरावती. 


२१ | सो. उमिला गो. खैरनार, aa ae नगर विकास विभाग, (न.वि.११) मंत्रालय, मुंबई. 
कनिष्ठ लिपिक 

२२ | at. HART उजाळ होय | होय | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चनीरोड, मुंबई. 
बांधणीकार (प्रशिक्षक) 

२३ | श्री. सुशिल ग. तरे, बांधणीव होय । होय | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
व्यवस्थापक 


Digitally signed by Swati Madhukar 
inal 


Swati Madhukar ४ 


N: CN = Swati Madhukar Nanal, C = 

N a n a | IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.30 15:06:59 +05'30' 


( स्वाती नानल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक २८ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कर्ण स्टेडियम, कर्नाल, हरयाणा येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
अँथलेटिक्स संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


TTA खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित करण्यासाठी लेखन सामुग्री उदा. फॅक्स, 
, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 


मानधन (६०० x ३) 


णा सदस्य, 


पंघासाठी साहित्य:- 
, १०००/- प्रमाणे ८ जोडी (स्पाईक महिलांसाठी ) 
, ७००/- प्रमाणे १ थाळी (पुरुष) 


संघातीलखेळाडंसाठीवैयक्‍क्तीकसाहित्य- | so SW | 
SES वेळ पाठा वेयक्ताव 


, ५००/- प्रमाणे १९ बनियन (मोनोग्रामसह / पुरुषांसाठी) 
२) रु. ५००/- प्रमाणे १९ शॉर्ट (पुरुषांसाठी ) 

. ५००/- प्रमाणे ४ डिव्हायडेड स्कर्टस्‌ (महिलांसाठी) 

य ] TO o ) 


— 


Me) vO १) | nw 9 


. ८००/- प्रमाणे ११ ट्रंकसूटस 
, ५००/- प्रमाणे १९ किटबॅग 
१०००/- प्रमाणे २३ शूज 


७५००/- प्रमाणे ४ टि शर्टस्‌ (मोनोग्रामसह / 
, १००/- प्रमाणे 23 पायमोजे 


, १५०/- प्रमाणे २३ नॅपव 
०) रु. १५०/- प्रमाणे २३ निकेप (Pair) 


vO 


१) रु. १५०/- प्रमाणे १० रिस्टबॅण्ड 


PU रुपये :- (रु. एक लाख एक हजार आठशे फक्त) 


. Digitally signed by Swati Madhukar 
Nanal 
Swati M ad h U ka r DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 
N a n a | GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.30 15:07:16 +05'30' 


( स्वाती नानल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शि 2 


विवरणपत्र - क 


दिनांक २८ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कर्नाल, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
अँथलेटिक्स संघाची निवड करण्यासाठी दि. २२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले 


अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 
क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
१ । श्री. इरफान जाफर शेख, कुकडी पाटबंधारे उपविभाग, करमाळा, 
लिपिक नि टंकलेखक जिल्हा- सोलापूर. 
२ | श्री. काशीनाथ पां. पाटणकर, पांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली. 
लिपिक टंकलेखक 
३ | श्री. नारायण कि. करांडे, कृषि पर्यवेक्षक तालुका कृषि अधिकारी, अहमदनगर. 
४ | श्री. प्रशांत ब. सायरे, मंडळ अधिव पील कार्यालय, अकोट, जिल्हा अकोला. 
५ | श्री. गजानन स. सरदार, कनिष्ठ लिपिक पोलीस प्राशिक्षण केद्र, अकोला. 
६ | श्री. बाबु सां. तांबे, नियतक्षेत्र अधिव वनपरिक्षेत्र कार्यालय, नसरापूर,उपवन विभाग, भोर. 
७ | श्री. विजय सं. काळे, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि कार्यालय, 
ता. संगमनेर, जिल्हा - अहमदनगर. 
८ | श्री. सोपान का. भुसारी, लिपिक नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
९ | श्री. विरेन्द्र, रा. कर, वनपरिक्षेत्र कार्यालय, वडाळी, बन विभाग, अमरावती. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 
१० | श्री. हेमंत वि. पांगरे, नियतक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र कार्यालय, वडाळी, बन विभाग, अमरावती. 
११ | श्री. फहाद जु. पी, नियतक्षेत्र अधिव नियतक्षेत्र अधिकारी, नियतक्षेत्र देबलापार, 
जिल्हा - नागपूर. 
१२ | श्री. मिलिद बा. धनगर, हमाल लघुवाद न्यायालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 
१३ | श्री. राजेश अशोक साळुंखे, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१४ | ait. योगेश अशोक शिंदे, शिप नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 
१५ | श्री. संदिप म. ठाकूर, शिप नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 
१६ | att. पवन रा. तिजारे, शिप शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गुंज, 
ता. महागाव, जिल्हा यवतमाळ 
१७ | at वैभव प्र. धांडे, शिप नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, फोर्ट, मुंब 
१८ | श्री. संतु जिवा वार्ड, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि कार्यालय, अकोले, जिल्हा- अहमदनगर. 
१९ | श्री. भरत बा. बाविस्कर, वाहन चालक विभागीय वन अधिकारी, S.A. विभाग, जळगांव. 
२० | SL किसन पां. गुळवे, लिपिक टंकलेखक  । नियंत्रक शिधाबाटप वब संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२१ | at. सुशिल ग. तरे, बांधणीव शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई. 
२२ | श्री. मनोज उजाळ, बांधणीव शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई. 
२२ | at हर्षद गुरव, बांधणी शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई. 
२४ | श्री. नंदकिशोर मिराशी, बांधणीव शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
२५ | श्री. बालाजी बोंढरवाड, मोटार वाहन निरीक्षक | उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वसई. 
२६ | श्री. प्रल्हाद चिगळे, मोटार वाहन निरीक्षक  । उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वसई. 
२७ | St. सुनिल आगरकर, कक्ष अधिव पार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८ । श्री. प्रमोद तांडेल, लिपिक टंकलेखक संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, म.रा. मुंबई. 
२९ | श्री. जयदीप कामत, निवड श्रेणी लघुलेखक । गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३० | श्री. ज्ञानेश्वर राठोड, सहा. बांधणीव शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 


३१ | श्री. विकास बा. माने, कोतवाल तहसिल कार्यालय, मंगळवेढा. 
३२ | श्री. खंडू रा. कुंभार, कोतवाल तहसिल कार्यालय, दक्षिण सोलापूर. 
३३ | श्री. राहुल म. पाटील, कोतवाल तहसिल कार्यालय, पाचोरा, जिल्हा- जळगांव. 
३४ | श्री. राजकुमार रु. Heh, वनरक्षक वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय धारगड मेळघाट व्याघ्र 
प्रकल्प, अमरावती. अकाट वन्यजीव विभाग, अकोट. 
३५ | श्री. संतोष र. जाधव, कृषी सहाय्यक तालुका कृषो अधिकारी कार्यालय, घाटंजी, 
जिल्हा- यवतमाळ. 
३६ । श्री. बाबू दा. सोनवणे, शिप सहायक संचालक, शासकोय लेखन सामग्री व 
ग्रंथागार, औरंगाबाद. 
३७ | श्री. अमोल बा. अहेर, राज्यकर निरीक्षक पुणे बस्तू ब सेवाकर भवन, पुणे. 
३८ | श्री. वि.स. पवार, सहा.कक्ष अधिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३९ | श्री. पांडुरंग ग. कदम, शिप शासन मुद्रण लेखन सामग्री संचालनालय, मुंबई- ०४. 
४० | श्री. मैनुद्दीन चांदबाशा फुलारी, मजदूर पार्वजनिक बांधकाम विद्युत उपविभाग, सार्वजनिव 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४१ | श्री. नरेद्र रमेश घ टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प, उपविभाग क्र.५, कडेपूर, 
सहा. कार्यकारी अभियंता तालुका कडेगाव, जिल्हा सांगली 
४२ | श्री. कितीकुमार भ. धस, तलाठ तहसिल कार्यालय मिरज, ता. मिरज, जिल्हा सांगली. 
४३ | श्रीमती वर्षा ना. रोठे, लिपिक टंकलेखक गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४४ | श्रीमती पुनम वै. देवगुणे, सहा.कक्ष अधिकारी | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४५ | सो. पोणिमा चे. a, Fist उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग, भिमानगर अं 
उपसा सिंचन, शाखा दौंड, पुणे. 
४६ | सो. उमिला गो. खैरनार, क. लिपिक नगर विकास विभाग, (न.वि.११) मंत्रालय, मुंबई. 
४७ | श्रीमती सविता बा. वाघ, नियतक्षेत्र अधिव उपवनसंरक्षक यावल, जिल्हा जळगांव 
४८ | श्रीमती जयश्री सं. धरम, कर सहायक राज्यकर उपायुक्‍त, वस्तू ब सेवाकर कार्यालय, 
मालेगाव, नाशिक. 
Go | श्रीमती श्रावणी प्र. पवार, नियतक्षेत्र अधिकारी | विभागिय बन अधिकारी कार्यालय, चिपळून, न 
५१ | श्रीमती पुष्पावती सूर्यवंशी, बिशेष कार्य अधिकारी लेखापरीक्षा मंडळ, (पदूम) 
लेखा परीक्षक श्रेणी -२ म.रा. मुंबई. 
५२ | श्रीमती दिपा आर. बेलाह, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रा.) ता. चांदुर रेल्वे, 
नियतक्षेत्र अधिकारी जिल्हा-अमरावती. 
५३ | श्रीमती सुवर्णा दि. केदारे, लिपिक टंकलेखक | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Swati Madhukar 


Swat | M ad h U ka r त = Swati Madhukar Nanal, C = 
Nanal 


IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.30 15:07:33 +05'30' 


( स्वाती नानल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


